विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती 
येथे पुरविण्यात आलेल्या कंत्राटी आहार सेवेचे 
प्रलंबित देयके अदा करण्यास मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.१५०/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १२ जून, २०२३. 


वाचा : 
१) सह संचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालय (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- ससंआसे/ 
/कक्ष-३/टे-२/न.क्र.८४/वि.नि.४०/वि.सं.से.अमरावती/२२१०-११/२३ दि.१३.०३.२०२३ 


प्रस्तावना : 

विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती येथे पुरविण्यात आलेल्या कंत्राटी आहार सेवेची माहे 
जानेवारी,२०२० ते नोव्हेंबर, २०२० या कालावधीतील प्रलंबित देयके अदा करण्यास कार्येत्तर मंजुरी 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. या बाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय : 

विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती येथे पुरविण्यात आलेल्या कंत्राटी आहार सेवेची माहे 
जानेवारी,२०२० ते नोव्हेंबर, २०२० कालावधीतील खालील प्रमाणे त्या खालील अटीच्या अधिन राहून 
एकूण रु.२४,२०,०१८/- इतक्या रक्कमेचे प्रलंबित देयके अदा करण्यास कार्येत्तर मंजुरी देण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र. | आरोग्य पुरवठादाराचे नावा । देयकाचा कालावधी | प्रलंबित देयकाची 
संस्थांचे नाव रक्‍कम 
zs २ ३ = ae 4 
१ विभागीय संदर्भ | मे. श्री. छत्रपती जानेवारी ,२०२० रु.४,५१,१४४-/ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.१५०/आरोग्य ३ 


अ.क्र. | आरोग्य पुरवठादाराचे नावा | देयकाचा कालावधी | प्रलंबित देयकाची 
संस्थांचे नाव रक्‍कम 
१ | २ ३ शिका" षु 

२ सेवा रुग्णालय, | शिवाजी महाराज फेब्रुवारी ,२०२० रु.४.४१,५५६-/ 
टं अमरावती ।स्व.से सहकारी aa 

र रु & a 

संस्था, नाशिक हात रे त पित, 

8 एप्रिल ,२०२० रु.१३६६६-/ 

षु मे,२०२० रु.१,८६,५२१-/ 

रै जून ,२०२० रु.१,०९,९९६-/ 

9 जुले ,२०२० रु.१,४४,१९५-/ 

८ ऑगस्ट ,२०२० रु.१,७३,१८०-/ 

९ सप्टेंबर,२०२० रु.१,७४,२७१-/ 

| ऑक्टोंबर ,2020 रु.१,४५,६५१-/ 

विशी १ नोव्हेंबर ,२०२० रु.६२,९४२-/ 

एकूण अ- २४,२०,०१८/- 


१) यापूर्वी देण्यात आलेल्या कार्यरंभ आदेशातील व करारातील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन 
करण्याची जबाबदार संबंधित अधिकाऱ्याची राहील. 
सदर प्रलंबित देयके अदा करतांना वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचना/झासन 
निर्णय/परिपत्रके/नियम यांचे काटेकोरपणे पाळन करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्याची 


र) 


राहील. 


सदर देयके योग्य असल्याची तसेच प्रलंबित देयके दुबार अदा करण्यात आळे नसल्याची 


खातरजमा करुनच अदायगी करण्यात यावी. याबाबतची जबाबदारी क्षेत्रिय कार्यालयाची 


राहील. 


सदर देयके सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मागणी क्र. आर १, २२१० वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक 


आरोग्य (०६)(२१)- महसुल विभागाच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी विभागीय संदर्भ सेवा केंद्र स्थापन करणे, 
(अनिवार्य). (२२१० ४२५९) (१९ आहार सेवा) व (१०-कंत्राटी सेवा) यामधून खर्च भागविण्यात यावेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१५०/आरोग्य ३ 


२. सदर झासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र. 30/2093 विनियम, भाग-२ दि. १७ एप्रिल, 
२०१५ चे परिशिष्ट वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग - पहिला,उपविभाग - एक मधील 
अनुक्रमांक ६, नियम क्र. ४० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार व 
त्यात नमुद अटीची पुर्तता करण्याच्या अटीच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६०८११५३२७१८१७ असा आहे. आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK 


A H K MAROTI ATRAM 
DN: CN = ASHOK MAROTI 


ATRAM, C = IN, S = 


Maharashtra, O = 
GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = PUBLIC. 


HEALTH DEPARTMENT 
Date: 2023.06.12 11:22:52 


+05'30' 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 

२. आयुक्त आरोग्य सेवा, तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आराग्य अभियान, मुंबई 

संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुगणालय राज्यस्तर), मुंबई. 

५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, अकोला. 
जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, अमरावती. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. अमरावती. 
वैद्यकीय अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती. 
निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


one ७ —& 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


